श्रध्देय श्री. अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान 
विसापूर जि. चंद्रपूर श्रध्देय श्री. अटल बिहारी 
वाजपेयी यांचा पुतळा उभारण्याच्या कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.वनबां-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ जुले, २०२४ 
वाचा :- 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दिनांक २०.०९.२०१९ 

२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.9४/९६९/२०२३-२४, दिनांक १५.०३.२०२४ 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. १.४.२०२४ व दि.२५.७.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील श्रध्देय श्री.अटलबिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान, विसापूर येथे श्रध्देय श्री. अटल 
बिहारी वाजपेयी यांचा पुतळा उभारण्याच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव वाचा येथील नमूद क्र.३ अन्वये प्राप्त झाला आहे. 

सदर मुळ अंदाजपत्रकास वाचा येथील क्र.२ च्या शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार मुख्य अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी तांत्रिक सहमती (Technical Approval) दिलेली आहे. 

वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या वाचा 
येथील क्र.१ चा शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि 
१३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा क्र.२ येथील दिनांक २५.०९.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये 
स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत 
उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 

त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील श्रध्देय श्री.अटलबिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान, विसापूर येथे श्रध्देय 
श्री. अटल बिहारी वाजपेयी यांचा पुतळा उभारण्याच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वाचा 
येथील क्र.३ च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव, वित्त विभागाचा वाचा येथील नमूद क्र.१ चा शासन निर्णय व 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा येथील नमूद क्र.२ चे परिपत्रक आणि विभागास प्राप्त अधिकार विचारात 
घेता, चंद्रपूर जिल्ह्यातील श्रध्देय श्री.अटलबिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान, विसापूर येथे श्रध्देय श्री. अटल 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ 


बिहारी वाजपेयी यांचा पुतळा उभारण्याच्या कामाच्या रु.२९८.३४ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सोबत 
जोडलेल्या “प्रपत्र-१” (Recapitulation Sheet) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून 
शासनाची प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रदान करण्यात येत आहे:- 


. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी उपरोक्त 


तक्त्यातील नमूद अंदाजपत्रकातील स्थापत्य व विद्युत विषयक कामांना वित्त विभागाचा शासन निर्णय 
दिनांक २०.०९.२०१९ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक २५.०९.२०१९ मधील परिपत्रकातील 
तरतुदीनुसार त्यांना सक्षम प्राधिकाऱयांची तांत्रिक मान्यता असल्याची खातरजमा करावी. 


. अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 


काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


४. सदरची कामे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या Landaa पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. 


१२. 


नड. 


१४. 


. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच महानगरपालिका 


व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 


. प्रस्तुत पुतळा उभारणीचे काम करतेवेळी सा.प्र.वि.शासन निर्णय,क्र.पुतळा-३११६/प्र.क्र.३०८/२९ 


दि.०२.०५.२०१७ व ०६.०५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रपुरूष/थोर व्यक्‍ती यांचा पुतळा 
उभारण्यास परवानगी देण्यासाठी विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
प्रस्तावातील खरेदीश्ी संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात 
घ्याव्यात. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक 


१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात यावा. 
. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके मंजूर 


करूनच काम हाती घ्यावे. 


.सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / नियम 


संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
वित्त विभागाच्या दिनांक ०१.०४.२०२४ व दिनांक २५.०७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व वित्त 
विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद 
केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर IR निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), दिनांक २०.९.२०१९ 


अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा या शासन निर्णयातील भाग एक उपविभाग- ५ परि.क्र.१३४ (१), १३४ (2) 
आणि १३४ (३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ इमा-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचे उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२९११३७२६४४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VJUAY HOSHING 


DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R50JAS8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17d 
b755d4af91632f6c0b678e, postalCcode=414001, 


st=MAHARASHTRA, 

serialNumber=3b 1 afe499c80878329fbb017e4922f7356cc5e 
dc76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VJAY HOSHING 
Date: 2024.07.29 11:53:33 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर वनवृत्त, चंद्रपूर 

उपवनसंरक्षक, मध्य चांदा, चंद्रपूर वनविभाग, चंद्रपूर. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 

g. 


कार्यासन फ-२/ब-१ , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ 


Waa -2 


शासन निर्णय क्र.वनबां-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ दिनांक २९ जुले, २०२४ सोबतचे प्रपत्र -१ 


NAME OF WORK :: INSTALLATION OF 21 FEET METAL STATUE OF SHRADDHEY ATAL BIHARI 
VAJPAYEE AT SHRADDHEY ATAL BIHARI VAJPAYEE BOTANICAL GARDEN VISAPUR TAH. 
BALLARPUR, DIST. CHANDRAPUR 


RECAPITULATION SHEET 


fia N. Particulars of Scope 


(A) ESSENTIAL ITEMS 


Norms (Unit / Rate Rs. Per 
Sqm/M/Lump sum etc. 


Cost Rs. 


Component 
wise 


Total 


1 (a)|Building Proper (Built Up Area-Sqm) 
i)|Shraddhey Atal Bihari Vajpayee Statue 


5500.00 


Cost as per Detailed Estt. 


17297500.00 


| Statue Platform 


28.29 


Sqm |Cost as per Detailed Estt. 


1180648.00 


(b)|Rain/Roof Water 


(c)| Office Furniture 


Water Supply & Sanitory Work 


Total (A) 


(B) MISCLANIOUS ITEMS 


ae) Compound Wall & Gate 


ii)| Internal Roads 


| ———_—0.00 .00 


| ti) ii)} Development of Ground, horticulture 


|_____0.00 .00 


| णि ४) Parking 


| 0.00 .00 


४) ८.७. Drains & C.D. Works 
| [vi Dismantling 


| णा) Land Scap & Gardening 


Sub Total= (B) 


|______ 0.00 .00 
| 0.00 .00 


(C) OPTIONAL CIVIL ITEMS 


| | UG Water tank for Rainwater Harvesting 


ii)) Water Main Storage, Pump house, Bore 


0.00 -00 
| 0.00) .00 
ms .00 


Sub Total= (C) 


(D) TOTAL CIVIL WORK COST 


Total Civil Work Cost (D) = (A+B+C) 


(E) ESSENTIAL ELECTRICAL ITEMS 


| | Electrification (Focus & Decorative Lightening) 


ii)| Fire fightening arrangement 


2500000.00 


(F) OPTIONAL ELECTRICAL ITEMS 
i)| Air Conditioning 


| ———_—0.00 .00 


a) AB Room, Area lightening, pump, Generator 


|______0.00 .00 


| गी) C.C.T.V. 


802500.00 


= 


(G) TOTAL ELECTRICAL WORK COST Sub Total= (I) = (F+G+H) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ 


(H) TOTAL WORK COST 


Project Cost (P) = (D)+ (G) 


(1) PERCENTAGES OVER WORK COST 


Contigencies 


Green Building Concept 


GST 


| iv Price Escalation 


Architechture Services(3 To 5% Pts. (2.50%) 


2.5% on (P 


| Project Cost (०1) = (P)+ (0) 


Centage Charges (if any for other Dept. work) 


Add 5% on 


5% on (P41 


1% on (P) | 217806.00 


= Total Cost of the Project RS. = | 29834042.00 


A 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 


DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27RSOJASP, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db7 
55d4af91632f6cOb678e, postalCode=414001, 


st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b1afe499c80878329fbb017e4922f7356ccSedc 
76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 

Date: 2024.07.29 11:54:02 +05'30' 


( विवेक होशिंग ) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


